जलसंपदा विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-१ 
(स्थापत्य), गट-अ संवर्गाच्या दि.०२.०३.२०२१ 
रोजी प्रसिद्ध केलेल्या दि.०१.०१.२०२१ रोजीच्या 
अंतिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक :- सअज्ये-२०२१/प्र.क्र.०२/आ(संने), 
तिसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ नोव्हेंबर, २०२१ 


शुद्धीपत्रक : 


शासन परिपत्रक समक्रमांक दिनांक 02.03.2029 अन्वये जलसंपदा विभागातील सहायक 


अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य), गट-अ संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध 


करण्यात आली आहे. 


अधीक्षक अभियंता, कोकण पाटबंधारे मंडळ, कुवारबाव, रत्नागिरी यांच्या दि.२९.०७.२०२१ 


रोजीच्या पत्रान्वये तसेच अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर यांच्या 


दि.२०.०८.२०२१ च्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झालेल्या अहवालातील वस्तुस्थिती व कागदोपत्री 


पुराव्यांना अनुसरुन श्री.सुहास जगन्नाथ वायचळ, सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य), गट-अ यांचा 


ज्येष्ठतासूचीमध्ये समावेश करुन त्यांची सेवाज्येष्ठता ज्येष्ठता क्रमांक -१८६ येथील श्री.संजय नारायण 


पाटील यांच्यानंतर व ज्येष्ठता क्रमांक -१८७ येथील श्री.अश्विन केशवराव पवार यांच्या आधी " ज्येष्ठता 


अनुक्रमांक १८६-अ " या क्रमांकावर निश्चित करण्यात येत आहे. 


तसेच मुख्य अभियंता (स्था.), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांच्या दि.१५.०४.२०२१ 


च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या कागदोपत्री पुराव्यांनुसार ज्येष्ठतासूचीतीळ अनुक्रमांक १३५ येथील 


श्रीम.योगीता उमेश बदकी (चव्हाण योगिता वा.) यांच्या नावामध्ये "श्रीम.यामिनी उमेश बदकी (चव्हाण 


योगिता वा.)" असा बदल करण्यात यावा. 


सदर सुधारणेबाबातचे विवरणपत्र परिशिष्ट -"क" यासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सअज्ये-२०२१/प्र.क्र.०२/आ(संनि), 


२. सदरचे शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२११११५१२३९४२९२२७ असा आहे. तसेच 


सदर शासन शुद्धीपत्रक जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील 


उपलब्ध करण्यात आले आहे. संबंधितांनी तेथून त्याची प्रत प्राप्त करुन घ्यावी. हे परिपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by UDDHAV R DAHIPHALE 


0७ 0 कि 
DAHIPHALE | Mecano 
(उ.र.दहिफळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र : परिशिष्ट "क 


प्रत: 


१) अ.मु.स.(जलसंपदा), सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांचे स्वीय्य सहायक. 


२) मुख्य अभियंता (स्था.), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे. 


३) श्रीम.यामिनी उमेश बदकी, सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य), गट-अ 
द्वारा : मुख्य अभियंता (स्था.), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे. 


४) श्री.सुहास जगन्नाथ वायचळ, सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य), गट-अ 
द्वारा : अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर. 


५) अधीक्षक अभियंता, कोकण पाटबंधारे मंडळ, कुवारबाव, रत्नागिरी. 


६) अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर. 


७ कार्यासन आ (वर्ग-१)/आ (वर्ग-२)/गोपनीय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


८) आ (संनि), कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट "क' 


शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्रमांक : सअज्ये २०२१/प्र.क्र.०२/आ(संनि), दिनांक ०२.०३.२०२१ अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य), गट-अ या संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०२१ च्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मध्ये सुधारणा करणेबाबत . 


ज्येष्ठता 
क्रमांक 


सहायक अभियंता श्रेणी-१ 
(स्थापत्य) यांचे नांव 


म.लो.आ.ने ज्या 
प्रवर्गातून 
शिफारस केली तो 


व्यक्तीचा प्रवर्ग व 
घोषित केल्याचा 
दिनांक 


जन्मदिनांक 


नियुक्तीचा 
मार्ग 


नियुक्ती 
आदेशाचा 
दिनांक 


नियमित 
नियुक्तीचा 
दिनांक 


गुणवत्ता 
क्रमांक 


परीक्षेचे 
वर्ष 


ज्येष्ठतेचा 

दिनांक/ 

ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


सेवानिवृत्तिचा 
दिनांक 


शैक्षणिक 
अर्हता 


अभिप्राय 


३ 


& 


| «8 | 


é 


8 


R 


१३ 


१५ 


श्रीम.यामिनी उमेश बदकी 
(चव्हाण योगिता वा.) 


१५/०३/१९७४ 


सरळसेवा 


२०/०९/२०१० 


३०/०९/२०१० 


०१/०९/२०१० 


३१/०३/२०३२ 


मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांच्या 


दि.१५.०४.२०२१ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या अहवालातील कागदोपत्री पुराव्यास 


अनुसरुन नावामध्ये दुरुस्ती 


करण्यात येत आहे. (जलसंपदा विभागाच्या क्र.संकीर्ण- 


२०१०/(३२०/२०१०)/आ (वर्ग-२), दि.०१.०२.२०११ च्या शासन ज्ञापनाअन्वये नावात 
दुरुस्ती करण्याबाबतचे आदे) 


श्री .सुहास जगन्नाथ वायचळ 


२४/०४/१९७९ 


सरळसेवा 


१३/०२/२०१२ 


०१/०३/२०१२ 


०१/०३/२०१२ 


३०/०४/२०३७ 


श्री 


श्री.सुहास वायचळ यांचे ज्येष्ठतासूचीमध्ये 


कुवारबाव, रत्नागिरी यांच्या 
कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, 


अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 
पत्रान्वये शासनास प्राप्त निवदेनानुसार अधीक्षक 


दि.२९.०७.२०२१ 
कोल्हापूर यांच्या 


ष्ठतासूचीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याबाबत अधीक्षक 
ल्हाप्र यांच्या दि.०५.०३.२०२१ च्या 


क अभियंता, कोकण पाटबंधारे मंडळ, 
च्या तसेच अधीक्षक अभियंता, 
दि.२०.०८.२०२१ च्या पत्रान्वये 


शासनास अहवाल प्राप्त झाले 


कागदपत्रातील पुराव्यास अनुसरुन 
ज्येष्ठतासूचीतील अ.क्र.१८ 


६ वरील श्री.संजय 


ज्येष्ठता क्रमांक-१८७ वरील श्री.अश्विन केशवराव 


. त्याअनुषंगाने सदर अहवालातील वस्तुस्थिती व 
नुसरुन दि.०२.०३.२०२१ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अंतिम 


नारायण पाटील यांच्या खाळी व 
राव पवार यांच्यावर अ.क्र.१८६-अ येथे 


.सुहास वायचळ यांचे स्थान निश्चित करण्यात 


येत आहे. 


